शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासन 


उपनिबंधक सहकारी संस्था या 
संवर्गातील बदल्यांबाबत. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.२०७/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २०१८ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास 


प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार खाली नमुद केलेल्या उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या नुसार बदलीने नियुक्‍ती कारण्यात येत 


आहे. 
क्र | अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
iz श्री.एम. यु. राठोड | उप निबंधक सहकारी संस्था (आदिवासी) | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगांव 
नाशिक 
२ | श्री. विशाल जाधवर | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगांव | श्री. विशाळ जाधवर, यांच्या पदस्थापनेचे 
आदेश यथावकाडा निर्गमित करण्यात येतील. 


2. 


3. 


8. 


उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून 
तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा. सदर बदली आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी 
होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी करावी. 


सदर Wea तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१११५१०५४१४८००२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ जळगाव 

संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 


. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व Tara विभाग 
निवडनस्ती (कार्या-५स). 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 


Manjiri one ‘ofa 


peration 
ile Department, postalCode=400032, 


Ga nes h b h US h an See rai 52d67547130d81444f3844833dic7c86d 
९ 


INumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac0 
3af6e239ba66cc1 cf9a6cf2f52, cn=Manj 


Joshi + eas 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


